अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी 
दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून, 
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून शासकीय 
व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेच्या नावात बदल करण्यास 
शासनाची मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०१५/(प्र.क्र.१४३/१५) तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जुले, २०१८ 


संदर्भ : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०१५(१४३/१५)/ तांशि-५, 

दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०१६. 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन पत्र क्रमांक : संकिर्ण-२०१५/ (१४३/१५) तांशि-५ 
दिनांक : ३०/०१/२०१८. 

३) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक : F.No. Western/ 
१-३५०८३६१६५१/२०१८/₹७५, दिनांक ३०/०४/२०१८ 

४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/मान्यता/२०१८/५५०, दिनांक ७.०६.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ अन्वये अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मान्यतेच्या अधिन 


राहून शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी, यवतमाळ, धुळे, जालना, सोलापूर व पुरणमळ लाहोटी 


शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर या ६ तंत्रनिकेतनांमधीळ पदविका अभ्यासक्रमांचे पदवी अभ्यासक्रमांत 


श्रेणीवर्धन करुन नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची स्थापना करण्यास शासन मान्यता 


देण्यात आलेली आहे. तसेच, उपरोक्त संदर्भ क्रमांक 2 येथील शासन पत्रान्वये शासकीय निवासी 


महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ या फक्त महिलांसाठी असलेल्या तंत्रनिकेतनाचे रुपांतर शैक्षणिक 


वर्ष २०१८-१९ पासून को- एज्युकेडान करण्याबाबतचा प्रस्ताव अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 


परिषदेकडे सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. सदर प्रस्तावास अनुसरून अखिल भारतीय 


तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ या संस्थेच्या 


नावात शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ असा बदल करण्यास त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भ क्रमांक ३ 


येथील पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. 


SRA निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१५/(प्र.क्र.१४३/१५) तांशि-५ 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासकीय 


निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ या पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात खालील तक्त्यात 


नमूद केल्याप्रमाणे बदल करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे 


संस्थेचे जुने नाव संस्थेचे नवीन नाव 


aan निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७१६१६१०१५३५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


घ्‌. 


ObOf5c05dc9058175992109e62d3f57 
16579dc30c265di 


Katka r IN -2356d82c73e8a0c7b6da68b6511197 
206b94720842cda576febebf84581fc52: ‘Anil 
Raghu 


ki 
Date: 2018.07.16 16:11:57 +05'30 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. संचालक,महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई, 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती (संचालक, तंत्र शिक्षण 


यांच्यामार्फत), 


. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत), 


अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली- ११० ००१. 


. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स 
बिल्डीग, २ रा मजला चर्चगेट, मुंबई, 


. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


